सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 
१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत केंद्र शासनाने 
वितरीत केलेला निधी प्राप्त करुन घेण्यासाठी 
झालेल्या विलंबाबाबत दंडात्मक व्याजाची (Penal 
Interest) रक्‍कम रु.१५६१.६९ लक्ष राज्य आरोग्य 
सोसायटीस अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पंविआ-५०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १० जून, २०२४. 


वाचा :- 

(१) शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक २४/०५/२०२४ 
शासन शुध्दीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयामध्ये नमुद करण्यात आलेली दंडात्मक व्याजाची रक्‍कम 
रु.१५६१.६८ लक्ष ऐवजी रु.१५६१.६९ लक्ष अशी वाचण्यात यावी. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२४४/२०२४/व्यय-१३ दिनांक 
२९/०४/२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७/२०२४/ दिनांक ९/०५/२०२४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०५१६११३३०६३४१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
RAJ F N D RA DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b5 1 2f7ff8b758d60a4598c24a36386a4 


V | TT H A [_ 805881002)84410)4352633825896, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=92FCD41 179A2BA99BFFA75CBE 
0C90685A327C8ACC0593DB3D1CCAD3F24BA6 
KU DA [_ F 315, cn=RAJENDRA VITTHAL KUDALE 
Date: 2024.06.10 13:25:18 +05'30' 
(राजेंद्र वि. कुडले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पंविआ-५०२४/प्र.क्र.१०२/आरोग्य-७ 


) संचालक (वित्त व लेख), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय, मुंबई. 
) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), मुंबई 
६) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
) 
) 
) 


सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

qo) ad जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

११)सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-(७ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


